गट-ब संवर्गातून गट-अ संवर्गातील जिल्हा 
महिला व बाल विकास अधिकारी व तत्सम 
रिक्‍त पदांवर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांक-मबाआ-२०२२/प्र.क्र.१३०/का-७ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरू चौक,मंत्रालय, 
मुंबई-४० 0 032. 
दिनांक-२३ जून, 2023. 


शासन आदेडा:- 

महिला व बाल विकास विभागातील खालील अधिकाऱ्यांना गट-ब संवर्गातून गट-अ संवर्गातील 
जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ना), जिल्हा कार्यक्रम 
अधिकारी (मवबावि) जि.प.,सहायक आयुक्‍्त,परिविक्षा अधिक्षक (गट-अ) (वेतनस्तर S-2o : ५६१००- 
१७७५००) या संवर्गातील रिक्‍त पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून, 
त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या पदावर करण्यात 
येत आहे. 


? _ । सध्या धारण करीत असलेले पदोन्नतीने नियुक्तीचे 
अ.क्र. | अधिका-याचे नांव टं 
पद व ठिकाण पद व ठिकाण 
eas 2 3 Se कचा 
| . | श्रीम.ज्यो.शि.लंगुटे | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ।बाळ विकास प्रकल्प 
(ग्रा), मुरबाड-१,जि.ठाणे अधिकारी (ना.) जि.सातारा 
पुर्व 
२.  श्री.वि.ब.चव्हाण बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | बाळ विकास प्रकल्प 
(ग्रा, कंधार, जि.नांदेड अधिकारी (ना.) हिंगोली 
३.  श्री.न.दा.वामन बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | बाळ विकास प्रकल्प 
(ग्रा), घाटंजी,जि.यवतमाळ । अधिकारी (ना.) जालना 
४. श्री.ह.म.हाके बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | बाळ विकास प्रकल्प 
(ग्रा,, अकोले, जि.अहमदनगर | अधिकारी (ना.) 
शिवाजीनगर,मुंबई 
५. श्री.अ.रा.सरडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | बाळ विकास प्रकल्प 
(ग्रा), पंढरपूर- १,जि.सोलापूर | अधिकारी (ना.) सोलापूर-पुर्व 
६. | Wasa | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी |बाळ विकास प्रकल्प 
(ग्रा), शिरूर (का),जि.बीड अधिकारी (ना.) अहमदनगर 
शहर 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकः मबाआ-२०२२/प्र.क्र.१३०/का-०७ 


डु _ | सध्याधारण करीत असलेले पदोन्नतीने नियुक्तीचे 
अ.क्र. | अधिका-याचे नांव a : 
पद व ठिकाण पद व ठिकाण 
eel 2 3 faa lee 
७. श्री.न.ग.घनतोडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ।बाळ विकास प्रकल्प 
(ग्रा), मेहकर,जि.बुलढाणा अधिकारी (ना.) अमरावती 
शाहर-पश्चिम 
८. | श्रीम.नि.अ.कुचिक | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, 
(ग्रा, जुन्नर,जि.पुणे (मवबावि) जि. प. रायगड 
९.  श्री.कि.प्र.कटरे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ।बाळ विकास प्रकल्प 
(ग्रा.,आरमोरी,जि.गडचिरोलळी | अधिकारी (ना. वर्धा 
= श्री.अ.ज्ञा.डिघुळे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | जिल्हा महिला व बाल विकास 
(ग्रा), अंबड- २,जि.जालना अधिकारी, बुलढाणा 
णि १.  श्री.ग.भा.मांटे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ।बाळ विकास प्रकल्प 
(ग्रा, तलासरी,जि.पाळघर  । अधिकारी (ना.) वसई-विरार 
पश्चिम 
२. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र. २७९७/२०१५ मध्ये दि. ४.८.२०१७ रोजी 


दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. 
२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. तसेच सामान्य प्रशासन 


विभाग, कार्यासन १६-ब यांच्या शा.नि.दि.७७.५.२०२१ मधील तरतूदीनुसार पदोन्नतीच्या कोटयातील 
सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.५.२००४ च्या स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. 


सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून भरण्यात येत आहेत. 
गट-ब संवर्गातून गट-अ संवर्गातील जिल्हा महिला बाळ विकास अधिकारी व तत्सम Rat 


३. 


पदांवर तात्पुरती पदोन्नती खाळील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 

१. सदरची पदोन्नती अत्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासकीय निकड म्हणून 
लोकहितास्तव देण्यात आली आहे. 
२. या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच 
ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 
३. वरील अधिकाऱ्यांची पदोन्नती ही गट-अ संवर्गाच्या अंतिम जेष्ठतेच्या व त्यामध्ये 
होणा-या बदलांच्या अधीन राहील व या पदोन्नतीमुळे वरील अधिकारी यांना सदर 
पदोन्नतीच्या दिनांकापासून जेष्ठतेचा हक्क मागता येणार नाही. 

४. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या 
परिणामी पदोन्नत अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाजेष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार 


नाही. 


५. सदर अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली तात्पुरती पदोन्नती कोणतीही पूर्व सूचना वा 


नोटीस न देता रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 


६. सदर पदोन्नत अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदोन्नतीचे / नियुक्तीचे 


आदेशा प्राप्त झाल्यापासून तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. 
त्याप्रमाणे कार्यमुक्त केल्यानंतर विहित मुदतीत ते नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले 
नाहीत, तर त्यांना सदर पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे गृहित धरुन शासन निर्णय, 


शासन आदेश क्रमांकः मबाआ-२०२२/प्र.क्र.१३०/का-०७ 


सामान्य प्रशासन विभाग, दि.३०/०४/१९९१ व दि.१२/०९/२०१६ मधील नमूद तरतुदीनुसार 
शासनस्तरावरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. तसेच पदोन्नती नाकारणाऱ्या 
अधिकाऱ्याला आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत गट-अ संवर्गातील पदाचा लाभ दिला 
असल्यास तो तात्काळ थांबविण्यात यावा व त्यांना गट-अ या संवर्गात प्रत्यक्ष पदोन्नतीनंतर 
सदरचा लाभ देण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी. 
७. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. सदर नियुक्‍ती / पदस्थापना दिलेल्या 
अधिकाऱ्यास नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यास तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्याला नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी 
कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास 
हजर झाले याबाबत संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी शासनास wed-desk07@gov.in या 
ई-मेल वर त्वरीत कळवावे. 
८. सदर पदोन्नती मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र. २८३०६/२०१७ व विशेष अनुमती याचिका क्र. २५१८१/२०१८ व त्यातील आय.ए. क्र. 
२५९०/२०१९ मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 
रः सदर पदोन्नती मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील प्रलंबित असलेल्या रिट 
fT (स्टॅम्प) क्र. १०८७६/२०२१ व रिट पिटीशन क्र. (स्टॅम्प) क्र. १०८७८/२०२१ 
यामधील आय. ए. (स्टॅम्प) क्र. १०९११/२०२१ व १०९१०/२०२१ तसेच Re ear (स्टॅम्प) 
क्र. १०९०९/२०२१ मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 
४. महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन) नियमावळी 2029 Fetes २ (ड) येथील 
तरतूदीनुसार पदोन्नतीने नियुक्‍ती होणाऱ्या सदर अधिकाऱ्याने पदोन्नतीचे आदेश निघाल्याच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या विहित मुदतीमध्ये रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 
५. HAAS, गट विकास अधिकारी यांची जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, (मवबावि) 
जि.प.रायगड या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आलेली होती. आता, या आदेझान्वये 
श्री.मंडलिक यांची प्रतिनियुक्ती संपुष्ठात आणण्यात येवून त्यांच्या सेवा त्यांच्या मूळ विभागास 
म्हणजेच ग्राम विकास विभागाकडे प्रत्यावर्तित करण्यात येत आहेत. 
६. सदर झासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०६२३१८३०४१४१३० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJENDRA T BHALWANE 
RAJ E N D ) RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=38d121bf4a170d16dacf98520f0ac 
ग 44551976931d2758148ccaa24d1fb27b9df, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=BADFCODAA40CC485400AA, 
D9CEABCD514095659A6CDFAC856815518 
DCD188C23A, cn=RAJENDRA T BHALWANE 
Date: 2023.06.26 14:11:54 --05'30' 
(रा.ता.भालवणे) 
शासनाचे अवर सचिव 


प्रत, 
१. आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे. 
२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
३. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
४. उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, (कार्यासन-१२) मंत्रालय, मुंबई. 
५. उपसचिव,ग्राम विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई (परिच्छेद क्र.५ संदर्भात) 


शासन आदेश क्रमांकः मबाआ-२०२२/प्र.क्र.१३०/का-०७ 


. मा.मंत्री (म.व बा.वि.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. सचिव (म.व बा.वि.वि),यांचे स्वीय सहाय्यक,मुंबई. 

. संबंधित विभागीय उप आयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग (आयुक्तालय, पुणे मार्फत). 

. महालेखापाल १/२(लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा),मुंबई/नागपूर (आयुक्‍्तालय,पुणे मार्फत). 
१०.संबंधित अधिदान व लेखाधिकारी / जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे मार्फत). 
११. संबंधित अधिकारी, (आयुक्तालय, पुणे मार्फत). 

१२.निवड नस्ती ,कार्यासन ७ महिला व बाळ विकास विभाग. 


one G&G & 


